सोलापूर महानगरपालिकेतील विभागीय 
कार्यालयाकडील प्रभाग संख्या व क्रमांक 
निश्चितीकामी झालेला सोलापूर महानगरपालिकेचा 
सर्वसाधारण ठराव क्र.७१ दि.०९.०१.२०१८ 
निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.५७८/नवि-१८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८/०२/२०१९ 


संदर्भ :- १) सोलापूर महानगरपालिकेने दि.०९.०१.२०१८ रोजी पारित केलेला ठराव क्र.७१ 
2) आयुक्‍त,सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आ/वै/३४६, दिनांक १२.०२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

सोलापूर महानगरपालिकेने दि.०९.०१.२०१८ रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र.७१ 
पारित केला असून त्यामध्ये सोलापूर महानगरपालिकेसाठी ८ ऐवजी ९ प्रभाग करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. तथापि, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या नियम क्र.४५१ मधील 
तरतूदीनुसार ठराव महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टिने हितावह नसल्याने विखंडित 
करण्याची आयुक्‍त यांनी शासनास शिफारस केली. 

प्रशासकीय कामाकाजाच्या सोयीसाठी विभागीय कार्यालयाची प्रभागानुसार रचना करावी 
लागणार असल्याने महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम २९ (अ) (१) नुसार ४.५० 
लाख ते १२.०० लाख लोकसंख्येसाठी जास्तीत जास्त ९ प्रभाग करण्याची तरतूद आहे. तसेच, 
अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी प्रत्येकी १.५ लाख लोकसंख्येसाठी १ प्रभाग करण्याची तरतूद आहे. 

सोलापूर शहराच्या सन २०११ ची लोकसंख्या ९.५१ लक्ष इतकी असून त्यानुसार 
अधिनियमातील तरतूदी विचारात घेऊन ७ प्रभाग पूर्ण होतात. उर्वरित 0.49 लक्ष लोकसंख्येसाठी 
आणि मागील ७ वर्षात वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन तसेच सोलापूर महानगरपालिकेच्या 
क्षेत्रातील दैनंदिन कामकाजासाठी भौगौलिक सलगता व प्रशासकीय नियंत्रणाच्या दृष्टिने ८ प्रभाग 
निश्चित होणे अपेक्षित आहे. तथापि, महानगरपालिकेने ९ प्रभाग करण्याचे निश्चित केल्याने त्यासाठी 
१ विभागीय कार्यालय, कार्यालयीन इमारत, प्रभाग अधिकारी, इतर आवश्‍यक कर्मचारी उपलब्ध 
करुन दयावा लागणार आहे. सदर बाब महानगरपालिकेस आर्थिक दृष्टया परवडणारी नाही. सबब, 
अधिनियमातील कलम २९ (अ) (१) नुसार ठराव सार्वजनिक हिताच्या विरुध्द असल्याने 
अधिनियमाच्या कलम ४५१ (२) नुसार महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा दि.०९.०१.२०१८ रोजी 
पारित केलेला ठराव क्र.७१ विखंडित करण्याची आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांनी 
शिफारस केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.५७८/नवि-१८ 


वरील बाबी विचारात घेऊन महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने अधिनियमाच्या कलम २९ 
(अ) (१) च्या तरतूदीच्या विपरीत ठराव पारित केला आहे. यासंदर्भात सदरचा ठराव विखंडीत 
करण्यापूर्वी तो निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार खालीलप्रमाणे 
शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.७१ दि.०९.०१.२०१८ रोजी पारित 
HSS ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २९ (3) (१ प्रमाणे 
महानगरपालिकेच्या आर्थिक हितास बाधा आणणारे तसेच अधिनियमाच्या विरुध्द ठराव पारित केला 
असल्याने अधिनियमाच्या कलम ४५१ (9) अन्वये प्रथमत: सदरचा ठराव निलंबित करण्यात येत 
असून याप्रकरणी संबंधितांना काहीही अभिवेदन करावयाचे असल्यास निलंबन आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१११०५९३२२१२५ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH J MOGHE 


DN: c=IN, st: hi 
2.5.4.20=c065ad8ea1 1d83b12ceafb3840d637aa784932b1cae956 


8b618c844e3cf5aed6, postalCod: 
treet=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=e7fe b36d7f614ec7f3b9970fa793e6b745bca70 
M O G H F b672c62d914f3466a11 1b: NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SATISH J MOGHE 
Di 2019.03.06 15:52:45 +05'30' 
(स.ज.मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महापौर, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 

) 

) 

) 


आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
महापालिका सचिव, सोलापूर महानगरपालिका 
निवड नस्ती (नवि-१८), नगर विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


